राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या 


अध्यक्षांच्या नियुक्‍्तीस पुढील तीन 
वर्षाकरिता मुदतवाढ देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/१४४/प्र.क्र.१०/१४-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जून, २०१८. 


वाचा : 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युपीसी/२७७०/८८१७/ 
सी ५, दि.३० जानेवारी, १९७१. 

२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.२१ फेब्रुवारी, २०१५. 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.७ मार्च, २०१५. 

४) राज्य स्तरीय लेखा समिती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.रास्तलेस/समिती नेमणुक 
बाबत/१५७/२०१८, दि.१९.०१.२०१८. 


प्रस्तावना:- 
सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय Sea समितीची निर्मिती संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.३० 


जानेवारी, १९७१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय लेखा 


समितीच्या अध्यक्षपदी अँड. सचिन श्रीकांत पटवर्धन यांची संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 


नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच त्यांना संदभाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यमंत्री 


पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. सदर अध्यक्ष पदाची मुदत दि.२०.०२.२०१८ रोजी संपुष्टात आळी 


आहे. त्यांना या पदावर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
अँड.सचिन श्रीकांत पटवर्धन (राज्यमंत्री दर्जा) यांना राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष 


म्हणून पुढील 3 वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. राज्यस्तरीय लेखा समितीची कार्ये दिनांक ३० जानेवारी, १९७१ रोजीच्या शासन निर्णया 


मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीप्रमाणे राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/१४४/प्र.क्र.१०/१४-स 


RE सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०१८०६२२१६ ५८७०७४२३०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kamalakar on 


0 
1 25. १21८८8८2०6 
Sitaram १000000 
a2Sedcec358ca4ae26f3eed03117ea 
ह ७65562531626028739831049225९69, 
8 चे d g Uj ar cn=Kamalakar Sitaram Badgujar 
Date: 2018.06.22 16:55:55 +05'30" 
(क. सि बडगुजर) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित:- 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.मंत्री/राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 
४.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
६.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७.निवडनस्ती/१४-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


